राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत 
जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः असुका २०१८/प्र.क्र.१३२/नापु-२२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०१८ 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१३/प्र.क्र. ३१९/नापु-२२, दि. १७ डिसेंबर, २०१३ 

२) शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१४/प्र.क्र. ११६/नापु-२२, दि. २४ मार्च, २०१५ 
3 
8 
4 
& 


9 
टू 


शासन निर्णय क्रमांक अधापु २०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, दि. २४ जुले, २०१५ 
शासन निर्णय क्रमांक अधापु २०१४/प्र.क्र.१२२/नापु-२२, दि. १५ जानेवारी, २०१६ 
शासन निर्णय क्रमांक अधापु २०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, दि.११ जुले, २०१६ 
शासन निर्णय असुका २०१६/प्र.क्र.१२५/नापु-२२, दि.१३ ऑक्टोबर, २०१६ 
शासन निर्णय असुका २०१७/प्र.क्र.६०/नापु-२२, दि.३ मार्च, २०१७ 

शासन निर्णय असुका २०१८/प्र.क्र.१/नापु-२२, दि. २१ मे, २०१८ 


Ya TF Clee प. Na ~~ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३, दिनांक ५ जुले, २०१३ पासून लागू केला आहे. सदर 
अधिनियमानुसार राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण (४६९.७१ लक्ष) व ४५.३४ टक्के शहरी (230.84 लक्ष) अशी मिळून 
७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात दिनांक ०१ 
फेब्रुवारी, २०१४ पासून करण्यात आली आहे. 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्याची निवड करण्याकरिता प्रथमत: संदर्भाधीन 
दिनांक १७.१२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण व हाहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा इष्टांक देण्यात 
आला होता. तद्नंतर संदर्भाधीन दिनांक २४.०३.२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अंत्योदय 
अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरिता स्वतंत्र इष्टांक देण्यात आला होता. राज्यात शिधापत्रिकांच्या 
संगणकीकरणाची मोहिम राबविताना शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थ्यांची 
आकडेवारी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक १३.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय अद्ययावत इष्टांक 
देण्यात आला होता. 

दिनांक १३.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंतच्या शिधापत्रिकांचा समावेश 
करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रिय कार्यालयांकडून दिनांक ३०.९.२०१६ 
रोजी कार्यरत असलेल्या शिधापत्रिकेच्या संख्येनुसार दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय सुधारित 
इष्टांक देण्यात आला. तद्नंतर दिनांक 29.4.209¢ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता करण्याकरिता दिनांक ३०.४.२०१८ पर्यंतच्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांचा 
समावेश करण्याबाबत सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या. त्यानुषंगाने दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार 
दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता केल्यानंतर आवश्‍यक अतिरिक्त इष्टांक तसेच इष्टांक पूर्ततेअभावी समर्पित करावयाचा 
इष्टांक याबाबतची माहिती क्षेत्रीय कर्यालयांकडून मागविण्यात आली. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका २०१८/प्र.क्र.१३२/नापु-२२ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन दिनांक ३ मार्च, २०१७ च्या शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकांची व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता ग्रामीण व 
शहरी भागाकरिता सोबत जोडलेल्या विविरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या इष्टांकाच्या आकडेवारीनुसार लाभार्थ्यांची निवड 
करण्यात यावी. त्याकरिता पुढील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा:- 


१) सर्वप्रथम अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकेच्या इष्टांकाची पुर्तता करण्यात यावी. सदर कार्यवाही करताना 
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांमधील BPL (पिवळी) शिधापत्रिकाधारकांमधून लाभार्थ्यांची निवड करून अंत्योदय अन्न 
योजनेचा इष्टांक पूर्ण करण्यात यावा. तद्नंतर विहित उत्पन्नाच्या मर्यादेत प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांची 
निवड करण्यात यावी. 


उत्पन्नाच्या विहित केलेल्या कमाल मर्यादेबाबत दि. १७.१२.२०१३, दि. १३.१०.२०१६, दि. ३.३.२०१७ व 
दि. २१.५.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील व इतर सर्वसामान्य सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


डॉट 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या ज्या शिधापत्रिकाधारकांतील सर्व सदस्यांचे 
आधार सिडिंग झालेले नाही, त्यांचे आधार सिडिंग करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. 


— 


४) वेळोवेळी अपात्र शिधापत्रिका मोहीम राबवून आधार सिडिंगच्या आधारे सध्या लाभ घेत असलेल्या 
लाभार्थ्यांपैकी अपात्र, दुबार, स्थलांतरीत, मयत लाभार्थ्यांना प्राथम्याने वगळण्यात यावे. 


५) प्रत्येक जिल्ह्याकरिता ग्रामीण व हाहरी असा वेगवेगळा इष्टांक देण्यात आला असून त्याप्रमाणे स्वतंत्र 
इष्टांकपूर्ती अनिवार्य करणे आहे. सदर इष्टांकपूर्ती करताना ग्रामीण व शहरी भागांतील इष्टांकाची एकमेकांशी 
अदलाबदल/सरमिसळ करण्यात येणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. 


६) सदर इष्टांकपूर्ती दि. ३१.१२.२०१८ पर्यंत करण्यात यावी. उक्त कालावधीत इष्टांकपूर्ती न केल्यास 
अन्नधान्याच्या Online वाटपानुसार लाभार्थ्यांची संख्या गृहीत धरून शिल्लक इष्टांक समर्पित म्हणून ग्राह्य 
धरण्यात येईल व त्याचे इतर जिल्ह्यांसाठी वाटप करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१७३८१११७०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 1000000101, 
Satish 8 
५ h ri d h ar S Uu p Q ster त bzsb ab sab a2, 


id 
Date: 2018.11.16 17:42:56 +05'30' 


(स. श्री. सुपे) 
जासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका २०१८/प्र.क्र.१३२/नापु-२२ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 

१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१४. सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 

१५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१७. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८.सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

१९. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
23. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२४. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a 
on 
> 


a 


D Region 
E Region 
F Region 2015 


शासन निर्णय क्र. असुका-२०१८/प्र. क्र. १३२/नापु-२२, दि. १६ नोव्हेंबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 
G Region 
MTRA Total 201 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2093 अंतर्गत जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक 
जिल्हा ग्रामीण एकूण 
AA Y AA Y AA V 
शिधापत्रिका |PHH लाभार्थी शिधापत्रिका | PHH लाभार्थी शिधापत्रिका | PHH लाभार्थी 
A Region 
| DRegion | 
i 304 245247 304 245247 
प 313060 
126692 
लार 872291 
4816 55456 
147991 
ं 154411 
i 104972 
i 59547 
304359 
114881 
226305 
73606 
282154 
258228 
143979 
168219 
43826 
231289 
i 175207 
165892 
200281 
126928 
199308 
159730 
96837 
105407 
149599 
76254 
141161 
74055 
105671 
151958 
140759 
123145 
126063 
80629 


~— 


12197 1149 
198 
12197 1883 
53386 64 
90578 492 

111590 
92829 
53130 132 

201285 4084 
91488 1226 

173832 
60270 

246011 

214304 


300863 
126692 
860094 2084 
2070 4880 
57413 9790 
42821 
12143 
6417 
103073 
23393 
52473 
13336 
36142 
43924 
143979 
10188 
43826 
54285 
29907 
17976 
53801 
16645 
1116 38372 
794 27911 
462 7093 
1227 20547 
719 27121 
418 8300 
1413 49349 
533 10030 
582 37020 
412 28147 
2199 14201 
1249 31505 
4035 126063 
571 21281 4533 
771 11479 6479 71099 
309 11094 7898 67845 
2518 249170 


382 68209 92873 459989 
41600 21251741 2505300} 59216031 


1351 
198 


poe 


N 


A Region 181 83841 181 83841 

49 103448 49 103448 
9297 
7880 


230 
140 


8111 
4406 
2487 
18159 
7718 
13774 
10669 
9397 
5428 
997 
5710 
608 
5455 
3264 
3167 
7067 
4417 
8157 
4257 
3976 
4580 
4215 
3302 
12214 
4830 
4505 
6652 
13065 
7383 
4035 


4266 
2354 


14074 
Dhule 6491 


~ 
£& 


Jalgaon 11807 


1967 
687 
92 
588 
997 

1001 
60 

1141 

1151 
326 

3723 
495 


Nandurbar 9981 
8467 


Ke) 


4840 
Pune city 


~— 
[५.4 
~ 


47092 


158031 


--> | -> | > 
(॥ | -> | (2> | ७> | 


Solapur City 


[७५५ 


— 
nN 


Kolhapur 4314 


177003 
145299 
147915 
146480 
110283 
160936 
131818 
89743 
84860: 
122477 
67954 
91812 
64024 
68651 
123811 
126557 
91640 


DP 
iy 
1 

1 

1 

1 


Sangli 2113 
2840 
Aurangabad 334 
Jalna 392 
Nanded 704 
3462 
Osmanabad 3513 
3353 


oO 


~~ 
fos) 


— 
© | ७०? 


22 
23 


Ke) 


3496 
| ingot 2883 
10800 
Washim 429 
Akola 392 
6239 
10865 
Nagpur Rural 6134 
Nagpur City 
Wardha 3961 
Bhandara 5701 
7589 
7 Chandrapur 11037 


Gadchiroli 8904 


208929 


27 
2 


> 


59347 
59619 
56750 
71327 
39178 
3796429 


ON 


(> | (»2 | (>> | (०> | > ॥> | > | "> >)| ७ "> | (> 
(॥ | -> | > | >) "-* | ०2 ४० Ni nj -> | ०2 ७० ००53) 


— 


क 


& 


3 
3 
3 
3 


Go 
oO 


C:\Users\kadam.uday\Desktop\Shashank\REVISED TARGET SATHI AAY &amp; PHH STATEMENT.xlIsx Page 1 


